जालना जिल्ह्यातील अंबड व घनसावंगी 
तालुक्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जोन्नत 
करुन राज्यमार्गामध्ये समाविष्ट करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.५५/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक- ०२ सप्टेंबर, २०२०. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
क्र.मुअऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/४९८ दि. ०४.०२.२०२०. 


प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधिन 


पत्रांन्वये जालना जिल्ह्यातील अंबड व घनसावंगी तालुक्‍यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जोन्नत करुन 
राज्यमार्गामध्ये समाविष्ट करण्याबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या तसेच रस्त्यांचा एकुण 


होणारा वापर विचारात घेता सदर रस्ते राज्यमार्गामध्ये समाविष्ट करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन 


होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव विचारात 


घेऊन जालना जिल्ह्यातील खालील रस्ते राज्यमार्ग म्हणून समाविष्ट करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ठ । साखळी क्रमांक | दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
रस्त्यांचा व करावयाची । नंतरचा क्रमांक/ 
क्रमांक लांबी एकूण नामाभिधान 
लांबी 
१. रा.म.मा. क्र. ५४८ सी ते प्रमुख जिल्हा | ७/५०० ते २५/५००, ८०.०० | सदर रस्ता राज्य 
सावरगांव-गुंज-नाथनगर- मार्ग-३१ | १८.०० कि.मी. कि.मी. । मार्ग-६२ या 
राजाटाकळी-अंतरवाली टेंभी रस्त्यामध्ये 
तिर्थपूरी 1. प्रमुख जिल्हा | ४/०० ते २१०० सामाविष्ट करण्यात 
सोनकरपिंपळगांव ते रा.म.मा. | मार्ग-४६ | १७.०० कि.मी. येत आहे. परिणामी 
-२११ ते डोणगांव - राज्यमार्ग ६२ चे 
विहामांडवा - तुळजापूर ते नामाभिधान 
राज्यमार्ग-२६ प्रमुख जिल्हा | ०/०० ते ४५/०० रा.म.मा. क्र. ५४८ 
ते आपेगांव - चकलंबा arg] मार्ग २२ | 84.00 कि.मी. सी. ते सावरगाव- 
- पाडळी - रायमोहा - पाटोदा गुंज- नाथनगर- 
रस्ता. राजाटाकळी- 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.५५/नियोजन-२ 


अंतरवाळी टेंभी- 
तिर्थपूरी- सूखापूरी- 
सोनकपिंपळगांव ते 
राममा-२११ ते 
डोणगांव- 
विहामांडवा- 
तुळजापूर ते 
राज्यमार्ग. २६ ते 
आपेगांव- चकलंबा- 
आर्वी- पाडळी- 
रायमोहा- पाटोदा 
रस्ता कि.मी. ०/०० 
ते १७९/८०० असे 
होईल. 


२. भोकरदन जालना रांजणी 
परतुर कुंभारपिंपळगाव 
तिर्थपुरी वडीगोद्री ते प्र.रा.मा.- 
१३ ते अंतरवालीसराटी 
नालेवाडी भांबेरी ते रा.मा.-६२ 
ला मिळणारा रस्ता 


प्रमुख जिल्हा 
मार्ग-३२ 


१६३/८०० ते 
१७७/८०० 


१४.०० कि.मी. 


१४.०० 
कि.मी. 


सदर रस्ता राज्य 
मार्ग-२२३ या 
रस्त्यामध्ये 
सामाविष्ट करण्यात 
येत आहे. परिणामी 
राज्यमार्ग २२३ चे 
नामाभिधान 
भोकरदन- जालना- 
रांजणी- परतूर- 
कुंभारपिंपळगांव- 
तिर्थपूरी- वडीगोद्री 
ते प्र.रा.मा.-१३ ते 
अंतरवाली सराटी- 
नालेवाडी- भांबेरी ते 
राज्यमार्ग ६२ ला 
मिळणारा wed 
कि.मी. ०/०० ते 
१७७/८०० असे 


होईल. 


एकूण 


९४.०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील जालना जिल्ह्यातील राज्यमार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ९४.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (9२८.०० + ९४.००) 
म्हणजेच ८२२.०० कि.मी. इतकी व प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ९४.०० 
कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१२१३.४- ९४.००) म्हणजेच १११९.४ कि.मी. इतकी होईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.५५/नियोजन-२ 

हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२००९०२१५३३०९२२१८ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
rashant Bre cal scree क Oils 
Department, postalCode=400032, st=! arashtra, 
a d 2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f8 
V | n a ya kra O Pp a t | | ¢€505422af66a5628314537e, cn=Prashant Vinayakrao Patil 
Date: 2020.09.02 15:34:04 +05'30' 
ंत पाटील) 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,जालना. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जालना. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, औरंगाबाद (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परतूर, जि. जालना. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


